महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ , उप मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकारी 
यांना पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.२०४/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:-१६ मार्च, 2023 


शासन आदेठा :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदींनुसार 
बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील 
तरतूदींनुसार नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील 
श्रीम.संध्या जगताप, सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या 
अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे पदस्थापना देण्याचे आदेशा शासन देत आहे . संबंधित अधिकाडी यांची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ. |अधिकार्‍्याचे नाव, सध्या धारण केलेले पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
क्र. पद व ठिकाण 
(१) (2) (3) (४) 
णि . श्रीम.संध्या जगताप, गट विकास अधिकारी, पंचायत | श्री.एस.बी.सोनावणे 
यक प्राध्यापक, यडादा, पुणे मिती, जळगांव, जिल्हा जळगांव यांच्या जागी 
२. संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा . तसेच त्यांनी 


अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या 
सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


३. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी श्रीम .जगताप यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी 
तात्काळ रुजू करून घ्यावे . 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२०४/२०२२/आस्था-३ 


४. 


श्रीम.जगताप यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 


शासनास कळवावा. संबंधित अधिकारी विहित कालावधीत पदस्थापना झालेल्या पदावर रूजू न 
झाल्यास, sad अधिकाऱ्याविरुध्द संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत 


शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


& 2 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


प्रत, 


२०२३०३१६१४५३२२५६२० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. 
VASANT 
GOPAL 
MANE 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL 
NE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802 
a1f6a13602188e1b45 1ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB361708 
2F8FD2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97 
E81C85A31BBAAFF04C1ADEA8A881 1D74F 
01DA4E724, cn=DR. VASANT GOPAL MANE 
Date: 2023.03.16 18:52:14 +05'30' 


( डॉ.वसंत माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
विभागीय आयुक्त, पुणे व नाशिक, 

महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे व जळगाव 

संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत), 
कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 
निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


